पूर्णा प्रकल्पांतर्गत मौजे चिंचखेडा, धोत्रा, 
खैरी घुमट, भंडारी व सोनसांगवी (ता. सेनगाव 
जि. हिंगोली) या पुनर्वसित गावठाणांमधील 
नागरी सुविधा कामांकरिता निधी उपलब्ध 
करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं- २०२२/६६/प्र.क्र.२७/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १६ मार्च, २०२२ 


वाचा - 


१) शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र.आरपीए २००८/प्र.क्र. ५५०/र-१, दि. ०१.०८.२००९ 
शासन परिपत्रक महसूल व वन विभाग क्र. आरपीए ०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि. २८.०३.२०११ 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२,दि. १७/४/२०१५ 


) 
) 
) 
8) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. पुनर्व-२०१९/३८७/प्र.क्र.९८/र-८, दि.४/३/२०२० 
) 
) 
) 


शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. अर्थसं-२०२०/१८६/प्र.क्र.७४/र-८, दि. 24/03/2029 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. १४.१०.२०२१ 

शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २८.०१.२०२२ 

८) उपआयुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद यांचे पत्र जा. क्र.२०१९/ पुनर्वसन/ 
कक्ष-१/कावि-७८/२, दि. ३१/०१/२०२२ 


द 
9 


प्रस्तावना- 
पूर्णा प्रकल्पांतर्गत येळदरी धरणामुळे बाधित हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्‍यातील मौजे 


चिंचखेडा, धोत्रा, खैरी घुमट, भंडारी व सोनसांगवी या पुनर्वसित गावठाणांतील नागरी सुविधा कामांना 
संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली असून 
संदर्भाधीन क्र. ५ येथील शासन आदेशान्वये निधी वितरित करण्यात आला आहे. प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आलेल्या व पूर्ण झालेल्या तसेच प्रगतीपथावरील सदर नागरी सुविधा कामांची देयके 
अदा करण्यासाठी निधी मागणी प्रस्ताव उपआयुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद 
यांनी संदर्भाधीन क्र. ७ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 


२. त्यानुसार प्रस्तावाधिन पूर्ण झालेल्या तसेच प्रगतीपथावरील नागरी सुविधा कामांकरिता निधी 
उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

पूर्णा प्रकल्पांतर्गत येळदरी धरणामुळे बाधित हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्‍यातील मौजे 
चिंचखेडा, धोत्रा, खैरी घुमट, भंडारी व सोनसांगवी या पुनर्वसित गावठाणांतीळल पूर्ण झालेल्या व 
प्रगतीपथावरील नागरी सुविधा कामांना एकूण रूपये ६८,६५,१२८/- (रूपये अडुसष्ट लक्ष पासष्ट हजार 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०२२/६६/प्र.क्र.२७/र-८ 


एको अठ्ठावीस फक्त) एवढा निधी सन २०२१-२२ या चालु वित्तीय वर्षात वितरित करण्यास खालील 


अटीच्या अधीन राहून शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग क्र. विअप्र.२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७ एप्रिल २०१५ 
अनुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीन अनुक्रमांक ४ 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार, पूर्णा प्रकल्पांतर्गत 
येलदरी धरणामुळे बाधित हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्‍यातील पुढील तक्त्यात नमूद मौजे 
चिंचखेडा, धोत्रा, खैरी घुमट, भंडारी व सोनसांगवी या पुनर्वसित गावठाणांतील पूर्ण झालेल्या नागरी 


सुविधा कामांची देयके अदा करण्यासाठी योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात BEAMS 


प्रणालीवर उपलब्ध तरतूदीतून रूपये ६८,६५,१२८/- (रूपये अडुसष्ट लक्ष पासष्ट हजार एकशे 
अठ्ठावीस फक्त) “मागणी क्रमांक सी-१०, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१, ०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, 
००१, संचालन व प्रशासन, (००) (00)(03) इतर प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३, मोठी बांधकामे (४७०१ एच- 
७२७)” या लेखाशीर्षाखाळी विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे- 


(रक्‍कम रूपयात) 
अ. | पुनर्वसित नागरी सुविधा कामांचा तपशील प्रशासकीय यापूर्वी वितरित 
क्र. गावठाण मान्यता दिलेली | वितरित करावयाची 
रक्‍कम एकूण निधी रक्‍कम 
१ चिचखेडा | LED पथदिवे बसविणे ७,२४,८६४/- | ७२,४८६/-। ६,४९,८९६/- 
२ | चिंचखेडा | स्मशानभूमीस संरक्षक भिंत बांधकाम ९,९८,०१२/- | ९९,८०१/-। ८,२५,६५४/- 
३ | धोत्रा LED पथदिवे बसविणे ७,३९,८७३/- | ७३,९८७/- | ६,६३,४६६/- 
४ | धोत्रा स्मशानभूमीशीड व संरक्षक भिंत बांधकाम। १९,९८,६७७/- | १,९९,८६८/-। ८,७९,४१७/- 
५ | खैरी घुमट | LED पथदिवे बसविणे ७,३४,७५०/-। ७३,४७५/- | ६,५९,०४६/- 
६ | खैरी घुमट | स्मशानभूमीस संरक्षक भिंत बांधकाम १०,००,०००/- | १,००,०००/-। ६,४९,८९१/- 
७ | भंडारी LED पथदिवे बसविणे ७,२९,७१२/- | ७२,९७१/- | ६,५४,३१८/- 
८ | भंडारी उघडी गटार बांधकाम १०,००,०००/- | 4,00,000/- | ५,७५,८२१/- 
९ | सोनसांगवी | LED पथदिवे बसविणे ७,४४,९११/- |  ७४,४९१/- | ६,६८,२३५/- 
१० सोनसांगवी | STAYS व संरक्षक भिंत बांधकाम| १९,९८,०७६/- | १,९९,८०८/-। ६,३९,३८४/- 
एकूण- ६८,६५,१२८/ 


वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी खालील सूचनांची/अटींची 


अंमलबजावणी करावी. 
१) विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद यांनी त्यांना या आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित नियंत्रण 


काटेकोरपणे 


अधिकारी म्हणून संबंधित कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, हिंगोली यांचेकडे 
अर्थसंकल्प वितरणप्रणाळी BEAMS द्वारे तात्काळ वितरित करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०२२/६६/प्र.क्र.२७/र-८ 


2) 


कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, हिंगोली यांनी या आदेशान्वये मंजूर केलेला 
निधी प्राप्त होताच नागरी सुविधा कामांची प्रलंबित देयके तात्काळ अदा करावीत, तद्नुषंगाने 
कार्यपूर्ती अहवाल शासन, विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद तसेच जिल्हाधिकारी, हिंगोली यांना 
सत्वर सादर करावा. 

या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेला व प्राप्त झालेला निधी मंजूर नागरी सुविधा कामांवरच 
खर्च करण्यात यावा तसेच सदर निधी खर्च करताना मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा कोणत्याही 
परिस्थितीत जास्त खर्च होणार नाही याची कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 

मंजूर निधी शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अन्य कामांवर खर्च होणार नाही याची संबंधित प्रकल्प 
अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. 

मंजूर निधी मार्च २०२२ अखेर खर्च होईल याची कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच 
सदर मंजूर निधी खर्च न होता कोणत्याही परिस्थितीत बँक खात्यात, स्वीय प्रपंजी खात्यात 
अथवा शासकीय लेख्याबाहेर ठेवता येणार नाही. 

सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्यलेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य GUAT ४७०१, 
०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (००) (००)(०३) इतर 
प्रकल्प(कार्यक्रम), ५३, मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” (दत्तमत) या लेखाशीर्षांतर्गत 
कोणताही निधी शिल्लक राहणार नाही अथवा सदर आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित 
यंत्रणेच्या कोणत्याही Operational Bank Account /PLA (स्वीय प्रपंची खाते) मध्ये जमा करून 
ठेवण्यात येणार नाही, याची संबंधित यंत्रणेचे अधीक्षक अभियंता व कार्यकारी अभियंता यांनी 
दक्षता घ्यावी. 

सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्य लेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी-१०, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१, 
०१, मोठे पाटबंधारे-वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (००) (००)(०३) इतर 
प्रकल्प(कार्यक्रम), 43, मोठी बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” (दत्तमत) या लेखाशीर्षांतर्गत एक 
वर्षापूर्वीचे कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही, याची संबंधित यंत्रणेचे अधीक्षक अभियंता व 
कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 

मुख्यलेखाशीर्ष “मागणी क्रमांक सी- १०, मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१, ०१, मोठे पाटबंधारे- 
वाणिज्यीक, ००१, संचालन व प्रशासन, (००) (००)(०३) इतर प्रकल्प (कार्यक्रम), ५३, मोठी 
बांधकामे (४७०१-एच-७२७)” (दत्तमत) या लेखाशीर्षांतर्गत संबंधित संनियत्रण अधिकारी यांनी 
होणाऱ्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवून शासनाच्या प्रचलित लेखा पध्दतीनुसार ते महालेखापाल 
यांना सादर करावेत. तद्नुषंगाने या लेखाशीर्षाखाली होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ, विनियोजन 
लेखे इत्यादि कामे संबंधितांनी प्रचलित पध्दतीप्रमाणे करावीत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं- २०२२/६६/प्र.क्र.२७/र-८ 


९) यासंदर्भातील खर्च विवरणपत्रे अहवाल शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. वरील 


निधी संबंधित खर्च ताळमेळाची विवरणपत्रे महालेखापाल कार्यालयाच्या Reconciliation Slip 


सह शासनास न चुकता सादर करावीत. 
१०) संबंधित अधीक्षक अभियंता व संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी या आदेझान्वये वितरीत निधीचे 
उपयोजन प्रमाणपत्र Utilisation Certificate महालेखापाल कार्यालय, संबंधित 


जिल्हाधिकारी/ विभागीय आयुक्‍त/झासनास तातडीने सादर करावे. 
११) या संदर्भातील लेखाशीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्ष सन २०२१-२०२२ मध्ये मंजूर करण्यात 


आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने खर्चाचा विनियोजन लेखा संबधितांनी विहित कालावधीत 
शासनास सादर करावा. 


2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१६१७५६११०५१९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


SANJAY MAROTI 
JAGTAP 


(संजय जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विभागीय आयुक्त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन) औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
उप आयुक्‍त (पुनर्वसन), औरंगाबाद 


जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक, हिंगोली 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, हिंगोली 
कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, हिंगोली 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली 

जलसंपदा विभाग, कार्यासन मोप्र-२, मंत्रालय, मुंबई ३२ 


. वित्त विभाग,कार्यासन व्यय-१०, अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


. नियोजन विभाग,कार्यासन १४७५, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


. महसूल व वन विभाग, कक्ष अधिकारी ब-१, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 


. महसूल व वन विभाग, पी.ए.सी.कार्यासन, मंत्रालय,मुंबई ३२. 


. निवडनस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


